शास्त्रज्ञ श्रेणी-२ पदावरून शास्त्रज्ञ श्रेणी-१ पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन आदेश क्रमांक आस्था-२०२२/प्र.क्र.२०/आस्थापना 
१८ वा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ जून, २०२४ 


आदेठा 


पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील खालील शास्त्रज्ञ श्रेणी-२ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना (गट-अ-वेतनश्रेणी एस-२३, ६७७००-२०८७००) या आदेशाच्या दिनांकापासून 
शास्त्रज्ञ श्रेणी-१ (गट-अ- वेतनश्रेणी एस-२५, रू.७८८००-२०९२००) या संवर्गात तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | शास्त्रज्ञ श्रेणी-२ यांचे नाव जात प्रवर्ग शास्त्रज्ञ  श्रेणी-१ पदावरील 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

१ २ ३ 8 

१ | श्री.दत्तात्रय सुर्यकांत भालेराव खुला तांत्रिक कक्ष-२ 


२. सदर अधिकाऱ्यांना शास्त्रज्ञ श्रेणी-१ पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


अ) मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
निर्णयास अधीन राहून सदर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


आ) Re पिटीडान स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व Re fa स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५/५/२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 
पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


इ) सदर पदोन्नती ही तात्पुरती पदोन्नती आहे. 


ई) तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


शासन आदेशा क्रमांकः आस्था-२०२२/प्र.क्र.२०/आस्थापना 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०६२८१७२६४७११०४ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SHAHEEN SHOUKAT 2 
JAMADAR 


(शाहीन शौ. जमादार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. अपर मुख्य सचिव(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सह सचिव/संचालक/शझास्त्रज्ञ श्रेणी-१/उपसचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व कक्ष अधिकारी/अवर सचिव/शास्त्रज्ञ श्रेणी-१, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. संबंधित अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवडनस्ती, आस्थापना. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


